उरण एस. टी. CES चारफाटा ते NHS ART 
(चारफाटा) पोलीस चौकी रस्ता राज्यमार्ग 
क्र.१०३ रस्त्याच्या जागेचा मालकी हक्क 
सिडको (9॥000)कडे देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.५४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १८ ऑक्टोबर, २०२२. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 

जा.क्र.मुअ(मु/रेखाचित्र शाखा/रस्ते हस्तांतरण-१३९/४२३,दि.१९/०१/२०१८. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(मु/रेखाचित्र शाखा/रस्ते हस्तांतरण-१३९/६६९४,दि.११/१२/२०१८. 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(मु/रेखाचित्र शाखा/रस्ते हस्तांतरण-१३९/३१८६,दि.०३/१०/२०१९. 

४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(मु/रेखाचित्र शाखा/रस्ते हस्तांतरण-१३९/३५२९,दि.११/११/२०१९. 

५) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(मु/रेखाचित्र शाखा/रस्ते हस्तांतरण-१३९/८९,दि.०९/०१/२०२०. 

६) शासन निर्णय क्रमांक : रवियो-२०१८/प्र.क्र.५४/नियोजन-२, दि.११ मार्च,२०२० 

७) व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको यांचे क्र. D.O.No. 0॥900/॥0/४०५, 
दि.०२/०९/२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्र क्र. १ते ५ 
अन्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने हस्तांतरीत करण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या जागेचा मालकी हक्क सा.बां. 
विभागाकडे राहील या अटीवर उरण एस. टी. स्टॅंड चारफाटा ते बोकडविरा (चारफाटा) पोलीस चौकी रस्ता 
राज्यमार्ग क्र.१०३ एकूण ६.५०० कि.मी. लांबीचा रस्ता सिडको प्रशासनाकडे वर्ग करण्याबाबतचा शासन 
निर्णय संदर्भाधिन क्र. ६ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. 

तथापि, सदर शासन निर्णयातील अट क्र.(१) नुसार हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या जागेची 
मालकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कायम ठेवण्यात आलेली आहे. 

तद्नंतर संदर्भाधिन पत्र क्र.(७ अन्वये सिडको प्रशासनाने रस्त्यालगतचे अतिक्रमण काढून 
आरओडब्ल्यूचे संरक्षण करता येणे शक्‍य व्हावे त्यासाठी सदर रस्त्याची मालकी सिडको प्रशासनाकडे 
हस्तांतरीत करण्याची विनंती केळी आहे. त्याअनुषंगाने सदर रस्त्याची मालकी सिडको प्रशासनाकडे 
हस्तांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. (६) अन्वये उरण एस. टी. KES चारफाटा ते बोकडविरा (चारफाटा) 
पोलीस चौकी रस्ता राज्यमार्ग क्र.१०३ रस्ता, साखळी क्रमांक ०/०० ते ६/५००, एकूण ६.५०० कि.मी. हा 
रस्ता सिडको प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेला आहे. तथापि, सदर रस्त्याचा मालकी हक्क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कायम ठेवण्याची अट झासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आली होती. आता 
या निर्णयान्वये ती अट वगळून सदर हस्तांतरीत केलेल्या रस्त्याच्या जागेचे मालकी हक्क सिडको 
प्रशासनास देण्यात येत आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयातील उर्वरित अटी कायम असतील. परंतू भविष्यात 
सार्वजनिक बांधकाम विभागास सदर जमिनीच्या लांबीची आवश्‍यकता भासल्यास सिडको प्रशासनाकडून 
सदर जमिनीचा मालकी हक्क सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.५४/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१०१९१५३३५८१२१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


IN, 
GANPAT SANDIPAN ‘sss 
2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f1 9aca6383a 1 2fed6 


KACHARE Ca naa 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको). 

२) मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

४) अधिक्षक अभियंता,मुंबई बांधकाम मंडळ, रायगड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

५) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


